कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन अदा 
करण्यासाठी डिसेंबर २०१९ च्या विधीमंडळ 
अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१९/प्र.क्र.२९४/सेवा-३ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल, १० वा मजला 
नविन मंत्राळय, मुंबई-०१ 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांकः पुरक-२०१९/प्र.क्र.११५/अर्थ-३, 
दि. ०३ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन निर्णय क्रमांक: मवैअ-१०५४/प्र.क्र. २४१ (भाग-२)/सेवा-३, दि. १३ जुन, २०१९ व 
दि. ०४ जुलै, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


अस्थायी नेमणुका बंद केल्यामुळे आणि ग्रामिण/ आदिवासी/ दुर्गम भागातील रिक्‍त 
जागांवर नियमित वैद्यकीय अधिकारी आवऱ्यक त्या प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्यामुळे रिक्‍त 
जागांचे प्रमाण वाढत असुन त्याचा दुष्परीणाम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर होत आहे. 
आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे 
भरलेली असणे अनिवार्य आहे. शासनाने सन २०१५ मध्ये रिक्‍त जागांवर कंत्राटी स्वरुपात 
वैद्यकीय अधिकारी यांच्या नेमणुका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुषंगाने ११८८ कंत्राटी 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. तसेच कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी 
यांचे मानधन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. १३.०६.२०१९ व ०४.०७.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर कंत्राटी 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन २२१० ०१४६ या लेखाशिर्षातर्गत Io कंत्राटी सेवा या बाबी 
खाली अदा करण्याकरिता डिसेंबर, २०१९ च्या अधिवेशनात रु.५६,१६,८४,०००/- ची पुरवणी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१९/प्र.क्र.२९४/सेवा-३ 


मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आळे आहेत. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनाकरीता लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक क्र. आर १ “२२१० - 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य - ०१ नागरी आरोग्य सेवाविषयक चिकित्सा - ११० रुग्णालये व 
दवाखाने (09) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने - १० कंत्राटी सेवा 
(२२१० ०१४६) या उद्दिष्टाखाली डिसेंबर, २०१९ च्या अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर करण्यात 
आलेल्या रु. ५६१६८४०००/- इतक्या निधीपैकी ६० टक्केच्या मर्यादेत रु. ३३७०१००००/- (अक्षरी रुपये 
तेहतीस कोटी सत्तर लक्ष दहा हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपरोक्‍त लेखाशिर्षांतर्गत खर्च करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३१४/२०१९/व्यय - १३, 
दि. २४ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या मंजुरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२८१५२९३६६३१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


चि Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 
Satish pian जत 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Hanmantraod / आळ म 
serialNumber=50368303277ad4cc81c8f5dc78 
B h 0 S a | e ee, 2cc85676fc9, 
Date 2020.01.28 16:00:34 +05'30' 
(स.ह.भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
२. संचालक (१), आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. संचालक (२), आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रश्ा.), मुंबई. 


५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रभारी मंडळे, महाराष्ट्र राज्य (सर्व) 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१९/प्र.क्र.२९४/सेवा-३ 


६. सहायक संचालक, (लेखा व लेखा परीक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 
८ 
र 


. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट-१, मुंबई. 
१०.महाळेखापाल (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
११.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-९/व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (सेवा-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


